कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम 
विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक 
कामगार संस्था, नागपूर या आस्थापनांना 
सुधारित वेतनसंरचना लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमएलळआय-०३१९/प्र.क्र.१९/काम-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ ऑगस्ट, २०२१ 


पहा: १) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएलळआय-०९/२००९/ 

प्र.क्र.३१४/कामगार १, दि.१३/०४/२०१०. 

२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआयएससी-२०१८/ 
प्र.क्र.५६/१८/युएनआय-१, दि.०८/०३/२०१९. 

३) वित्त विभाग अधिसूचना क्र.वेपुर-२००९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि.३०/०१/२०१९. 

४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, 
दि. २०/०२/२०१९ 

५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, 
दि.३०/०५/२०१९ 

६) संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था यांचे पत्र क्र. 
मश्रविसं/१२२५, दि.०३/०५/२०१९. 

७) संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था यांचे पत्र क्र. 
मश्रविस/२४१२, दि.०१/११/२०१९. 

८) संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था यांचे पत्र क्र. 
मश्रविसं/२५१, दि.२०/०१/२०२०. 

९) संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था यांचे पत्र क्र. 
मश्रविसं/४१४, दि.०१/०२/२०२०. 


प्रस्तावना:- 


कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक कामगार 
संस्था, नागपूर येथील शैक्षणिक पदांना ६ व्या वेतन आयोगामध्ये उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
विभागाच्या दि.१३ एप्रिल, २०१० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच दि.०४/०८/२०१८ 
रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर (UGC) सुधारित 
वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली होती. सदर सुधारित वेतन संरचना उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागाच्या दि.१२/०८/२००९ रोजीच्या शासन निर्णयावर आधारीत होती. तसेच कै.नारायण 
मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०३१९/प्र.क्र.१९/काम-६ 


येथील संस्थेतील अध्यापकीय पदांना ४ थ्या, ५ व्या वेतन आयोगाच्या वेळी देखील स्वंतत्र शासन 
निर्णय निर्गमित करुन सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली होती. 


वित्त विभागाच्या दि.३०/०१/२०१९ रोजीच्या अधिसूचनान्वये राज्य शासकीय 
कर्मचाऱ्यांसाठी ७ व्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे तसेच उच्च 
व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि.८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील अकृषी 
विद्यापीठे / महाविद्यालये, शासकीय संस्था व महाविद्यालये यातील शिक्षकीय पदांना ७ व्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर कै.नारायण मेघाजी 
लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर येथील 
संस्थेतील अध्यापकीय पदांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर ७ वा वेतन आयोग लागू 
करण्याबाबत प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याअनुषंगाने दि.२८/०७/२०२१ रोजी 
मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदर प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आळा असता, सदर प्रस्तावास 
मा.मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय:- 

१ कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक कामगार 
संस्था, नागपूर या संस्थांमधील ७ अध्यापकीय पदांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या 
दि.०८/०३/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर दि.०१/०१/२०१६ पासून ७ व्या वेतन 
आयोगाच्या वेतनसंरचना सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रातील तपश्ीलानुसार लागू करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) सदर ७ अध्यापकीय पदांना उच्च व तंत्र विभागाच्या दि.०८/०३/२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयामध्ये विहित केलेल्या संबंधित शैक्षणिक अर्हता, अटी व शर्ती योग्य त्या फेरफारासह लागू 
Vedio. तसेच सदर शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) 
निकषानुसार सुधारित वेतन संरचना अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३) सदर अध्यापकीय पदांना वेतनाच्या थकबाकीचे प्रदान १) वित्त विभाग, शासन अधिसूचना 

क्र.वेपुर-२००९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि.३० जानेवारी, २०१९, २) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, 
क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि. २० फेब्रुवारी, २०१९ आणि 3) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, 
क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.३० मे, २०१९ मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने कार्यवाही 
करण्यास व दि.०१/०१/२०१९ पासून सुधारित वेतनसंरचनेतील वेतन रोखीने अदा करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


8) Career Advancement Scheme (CAS) संदर्भात स्वतंत्र आदेशा निर्गमित करण्यात 
येतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०३१९/प्र.क्र.१९/काम-६ 


५) सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यासंदर्भात येणार खर्च अनुक्रमे मागणी क्र.के.४, २२३० 
कामगार व सेवायोजन ०१ कामगार २७७, शिक्षण (००)(०१) महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था 
(२२३००६३९), ०१ कामगार २७७, शिक्षण (००)(०२) मुंबई येथील कामगार संस्थेचा विस्तार 
(२२३००६४८) व प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर येथील पदे २२३०, कामगार व सेवायोजन, ०१ 
कामगार २७७ शिक्षण (००) (०४) प्रादेशिक कामगार संस्था नागपूर (२२३००६६६) या प्रधान 
लेखाशिर्षाखाली दाखवून तो चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


६ सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६१/२०२१/सेवा-९, 
दि.१५/०२/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


(9) सदर arma निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८१७१५१६५९०५१० असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHASHANK 1 
MADHAV SATHE कतल we 


Date: 2021.08.17 15:24:57 +05'30' 


(शा.मा.साठे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 
१ 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 

) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 

) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय ,मुंबई. 

) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उ.ऊ.व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ioe 


o~ 


पु 


-८४) 


संचालक, कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई. 
उपसंचालक, प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११)जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
१२) वित्त विभाग (कार्यासन सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


9 


on 


१३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (युएनआय-१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४) निवडनस्ती ( कामगार-६). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०३१९/प्र.क्र.१९/काम-६ 


शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक: एमएलआय-०३१९/प्र.क्र.१९/कामगार-६, 
दि.१७ ऑगस्ट,२०२१ चे सहपत्र. 


अ. | पदाचे नांव मंजूर | कार्यरत | ६व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनस्तर 
क्र. पदसंख्या | कर्मचारी विद्यमान वेतनश्रेणी 
Pay Band व AGP 
a २ ३ 8 5 : 
7 पत्रित वर्ग-१ Pay Band %.37400-67000 [At Academic Level 14 
* संचालक रिक्त अधिन विठोष वेतन रु.3000 «with rationalized entry pay 
संचालक षा रिक्त र of Rs.1,44,200/- + Spl. 
AGP ®.10000/- Allowance Rs.6,750/- 
२ प्राध्यापक, | रिक्‍त | Pay Band रु.37400-67000__ * Academic Level 14 
candi AGP रु.10000/- ith rationalized entry pay 
ह्योगिक समाजशास्त्र of Rs.1,44,200/- 
३ प्राध्यापक, | रिक्‍त | Pay Band रु.37400-67000_ | At Academic Level 14 
a AGP रु.10000/- ith rationalized entry pay 
म र्थझास्त्र of Rs.1,44,200/- 
४ ७“ उपसंचालक, | वि Pay Band %.15600-39100 | At Academic Level 13A 
कामगार संस्था AGP रु.8000/- ith rationalized entry pay 
प्रादेशिक कामगार 7 of Rs.1,31,400/- 
पूर (सहयोगी 
प्राध्यापक समकक्ष) 
षु पत्रित वर्ग- Pay Band रु.15600-39100 |At Academic Level 10 
— AGP रु.6000/- ith rationalized entry pay 
याख्याता, क्षेत्रकाम षि a of Rs.57,700/- 
६ याख्याता, औद्योगिक a a Pay Band %.15600-39100  |At Academic Level 10 
AGP रु.6000/- ith rationalized entry pay 
र्थझास्त्र of Rs.57,700/- 
9 याख्याता, | रिक्त | Pay Band %.15600-39100 | At Academic Level 10 
ce AGP रु.6000/- ith rationalized entry pay 
A ल्याण of Rs.57,700/- 


* उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि.८ ATA, 2098 च्या शासन निर्णयामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण 


संस्थेच्या प्रमुखास असलेले विशेष वेतन (Special Allowance) दरमहा रु.6750/- संचालक या 


पदाकरीता अनुज्ञेय असेल. 


~ उपसंचालक, प्रादेशिक कामगार संस्था,नागपूर या पदावर अन्य संवर्गातून बदलीने 


नियुक्‍ती झाल्यास संबंधितास त्याच्या पदाच्या वेतन संरचनेनुसार वेतन अनुज्ञेय राहील. 


SHASHANK 


MADHAV SATHE 


Digitally signed by SHASHANK MADHAV SATHE 
DN: CN = SHASHANK MADHAV SATHE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT 

Date: 2021.08.17 15:25:30 +05'30' 


(शा.मा.साठे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


